महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः कअनि-१११८/प्र.क्र.८६/१४ब 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ०२ नोव्हेंबर २०२२ 


संदर्भ : समक्रमांकाचे दि.२६.०९.२०१८, दि.०७.०१.२०२०, दि.१९.१०.२०२० व दि.०७.१०.२०२१ चे Beat 
आदेठा 


श्रीम.स्नेहा र.बोरगे, कक्ष अधिकारी, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांची सेवा संदर्भाधीन 
दि.२६.०९.२०१८ च्या आदेशान्वये महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत, राज्य Fart व्यवस्थापन कक्ष, 
सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई या कार्यालयातील कक्ष अधिकारी या पदावर प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करुन देण्यात 
आल्या आहेत. श्रीम.बोरगे यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस संदर्भाधीन आदेशांन्वये वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात 
आली असून त्यांचा प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी दि.०३.१०.२०२२ रोजी संपुष्टात आला आहे. 
२. या आदेशान्वये श्रीम.स्नेहा र.बोरगे, कक्ष अधिकारी यांच्या महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती 
अभियानांतर्गत, राज्य मिशन व्यवस्थापन कक्ष, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई या कार्यालयातील प्रतिनियुक्‍तीच्या 
कालावधीस एक वर्ष म्हणजेच दिनांक ०३.१०.२०२३ पर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२११०२१५२१०९१९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,  6॥]॥॥॥५॥॥९ 

BHIMRAO GURAV : 


Ds 


(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्रीम.स्नेहा र. बोरगे, कक्ष अधिकारी, राज्य Par व्यवस्थापन कक्ष, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई 
प्रत, 
सचिव,अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सह/उप सचिव (आस्थापन), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ३२ 
सह/उप सचिव (योजना-३) ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य FRA व्यवस्थापन कक्ष क्र.१०१ व १०२, मोनार्क प्लाझा, प्लॉट नं.५६, 
सेक्टर-११, बेलापूर, नवी मुंबई-४०० ६१४ 
५) निवड नस्ती/संग्रहार्थ (का.१४ब). 


